गट-क मधील लिपिक-टंकलेखक पदावर 
पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणाऱ्या मंत्रालयीन 
विभागातील गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती (Provisional) 
ज्येष्ठतेनुसार यादी. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू-३७२२/प्र.क्र.१७२/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १४ जून, २०२३ 


शासन परिपत्रक 

बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयातील “लिपिक टंकलेखक”, गट-क (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) 
नियम, २०२२ शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०२२/प्र.क्र.५८/का.१२, 
दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार बृहन्मुंबईतील शासकीय 
कार्यालयातील “लिपिक-टंकलेखक”, गट-क (सेवाप्रवेश) नियम, २०१८ व या संदर्भात सध्या अस्तित्वात 
असलेले सर्व नियम, आदेश आणि अनुदेश यांचे अधिक्रमित करुन तसेच बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय 
कार्यालयातील “लिपिक-टंकलेखक”, गट-क (सेवाप्रवेश) नियम, २०१७ यामध्ये सुधारणा करुन शासकीय 
कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक, “गट-क (सेवाप्रवेश) नियम, २०१७ लागू करण्यात आलेले आहेत. 


२.  बृहन्मुंबईबाहेरीलळ शासकीय कार्यालयातील “लिपिक टंकलेखक”, गट-क (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) 
नियम, 2022 शासन राजपत्रात प्रसिध्द होण्याच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२२ पुर्वी 
गट-ड मधील पद धारण करणाऱ्या आणि ज्यांनी माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे आणि ज्यांनी 
मराठी टंकळलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे किंवा इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द 
प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकळेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले 
आहे अशा व्यक्तींचा देखील दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२२ पासून पुढील पाच वर्षापर्यंत पदोन्नतीसाठी विचार 
करता येईल अशा प्रकारे सुधारणा शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही- 
२०२२/प्र.क्र.५८/का.१२, दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये करण्यात आलेली आहे. 


३. यानुसार मंत्रालयीन विभागातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांपैकी, गट-क मधीळ लिपिक- 
टंकळेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२३ 
रोजीची तात्पुरती (००५७०१8) ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करण्यात आली आहे. 


४. सरदर जेष्ठतेनुसार यादीमध्ये लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व पदोन्नतीसाठी 
अर्ज केलेल्या, दि.०१ जानेवारी, २०२३ रोजी गट-ड या संवर्गात किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण 
केलेल्या, पदवी अथवा तत्सम परिक्षा उत्तीर्ण किंवा माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व 
टंकळेखनाचे आवश्‍यक गती (प्रती मिनीट vo शब्द इंग्रजी किंवा ३० शब्द मराठी) असल्याचे नियमानुसार 
विहित केलेले प्रमाणपत्र (शासकीय वाणीज्य प्रमाणपत्र (गव्हर्नमेंट कमठियळ सर्टिफिकेट) किंवा संगणक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू-३७२२/प्र.क्र.१७२/१४-अ 
टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण केलेल्या गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांचा GPA करण्यात SIS आहे. सदर 
ज्येष्ठतेनुसार यादी या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट 'अ' येथे जोडण्यात आली आहे. 


५. सदर ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


६. सर्व मंत्रालयीन विभागाना विनंती करण्यात येते की, प्रस्तुत तात्पुरती (Provisional) ) ज्येष्ठतेनुसार 
यादी (दि.०१.०१.२०२३ ची जेष्ठतेनुसार यादी - परिशिष्ट"अ" त्यांनी आपल्या विभागातील गट-ड 
संवर्गातील लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या सर्व 
कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. तसेच एखादया कर्मचाऱ्याचे नाव जेष्ठतेनुसार यादीत समाविष्ट 
करावयाचे राहीले असल्यास त्याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी विभागामार्फत निवेदन सादर करावे अशा सूचना 
त्यांना देण्यात याव्यात. कर्मचाऱ्यांच्या निवेदनातील वस्तुस्थिती/आक्षेपांची तसेच ज्येष्ठतेनुसार यादीतील 
स्तंभ ३ ते १५ मधील माहितीची काळजीपूर्वक तपासणी करुन ज्येष्ठतेनुसार यादीतील त्रुटी अथवा वास्तविक 
चुका (एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे नाव जेष्ठतेनुसार यादीत समाविष्ट करणे राहीले असल्यास) संबंधित विभागांनी 
त्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवापट व अन्य उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून विभागाच्या अभिप्रायांसह दिनांक ३१ 
जुले, २०२३ पूर्वी या विभागाच्या निदर्शनास आणाव्यात म्हणजे त्याची पडताळणी करुन ज्येष्ठतेनुसार यादीत 
आवऱ्यक ते बदल करणे शक्‍य होईल. अन्यथा संबंधितांस कोणतेही बदल सुचवावयाचे नाहीत असे समजून 
पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. दिनांक ३१ जुले, २०२३ नंतर आलेल्या आक्षेपांचा विचार करण्यात येणार 
नाही. 


७. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी ज्येष्ठतेनुसार यादीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी तसेच 
आपल्या विभागातील गट-ड संवर्गातलळ लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व 
पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतेनुसार यादीची प्रत वेबसाईटवरुन उपलब्ध करुन 
घेण्याबाबत कळवावे. 


८. सदर परिपत्रक व ज्येष्ठतेनुसार यादी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०६१४१६२२४७११०७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VRISHALI VINOD (000000 


2.5.4.20=0863fc5c9cdcc8588 1943ea0d 1a5438c42d27c0b1580feba5579 
800452b60209, postalCode=400032, st=Maharasht 


BHINGARDE sateen क 
(वृषाली वि. भिंगार्डे ) 
सहपत्र :- परिशिष्ट 'अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना). 


निवड नस्ती / कार्यासन १४-अ, संग्रहार्थ 


शासन परिपत्रक क्रमांक साजेसू-३७२२/प्र.क्र.१७२/१४-अ, दिनाक of जानेवारी, २०२३ चे सहपत्र (परिशिष्ट "अ" 


लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता धारण करीत असलेल्या व पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती (Provisional) जेष्ठतेनुसार यादी 
अ. क्र. |ज्येष्ठठा |श्री/ | कर्मचाऱ्याचे नाव| पदनाम | विभागाचे | कर्मचाऱ्या | गट-ड जन्म दिनांक गट-ड मधील | एसएससी अथवा |पदवी परीक्षा उत्तीर्ण | मराठी ३० एमएससीआयटी लिपिक- शेरा 
क्रमांक  ।श्रीमती नाव चाजात | मधील नियुक्तीचा दिनांक| समकक्ष परीक्षा | झाल्याचा दिनांक | श.प्रमि./इंग्रजी | संगणक परीक्षा उत्तीर्ण | टंकलेखक 
vat | नियुक्‍ती उत्तीर्ण झाल्याचा ४० श.प्र.मि. केल्याचा दिनांक पदावर 
प्रवर्ग दिनांक टकळखनाची पदोन्नतीसाठी 
शासकीय वाणिज्य जेष्ठता दिनांक 
sie जेष्ठता दिनांक 
संगणक टंकलेखन 
प्रमाणपत्र परीक्षा 
उत्तीर्ण झाल्याचा 
दिनांक 
| 3 fe 3 ४ 4 a [ 6 | é ९ es | १२ १३ वश १५ 
श्री अ. हि. राठोड ।सफाईगार | साबांवि अजा अजा २४-०६-९५ २०-०९-१६ १७-०६-११ ३०-०७-२१ २०-१०-२२ १०-०९-१८ १९-०९-१९ 
श्री वा. म. सोनावणे |शिपाई विवन्यावि | अजा अजा २३-०९-७४ १९-१०-१२ १६-०७-२१ नाही १५-०४-२२ नाही १६-०७-२१ 
श्री ब. न. निकम leon साबांवि अजा अजा २९-०६-७९ ०१-०७-१६ ०९-०८-२२ नाही ०८-०८-९८ नाही ०९-०८-२२ 


